ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत “ब” वर्ग 
ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांया ठिकाणी करण्यात 
येणाऱ्या विकास कामांच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
जिल्हा-अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.१२२(भाग-१)/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: १३ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ:- ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.१२२/योजना-६ 
दि. ३१ मार्च, २०२३. (एकूण ६ आदेश) 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


“संदर्भिय शासन निर्णयान्वये अमरावती जिल्हयातील खालील ६ “ब” वर्ग प्राप्त ग्रामीण 
तीर्थक्षेत्रांया ठिकाणी विविध विकास कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 
प्रशासकीय मान्यतेच्या दहा टक्के प्रमाणात प्रथम टप्प्यात निधी जिल्हा परिषद, अमरावती यांना 
वितरीत करण्यात आला होता. तरी, सदर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयांच्या कामांची यंत्रणा 
जिल्हा परिषद (बां) ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर जि. अमरावती अशी सुधारित 
करण्यात येत आहे". 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ.क्र. तीर्थक्षेत्राचे नाव शासन वितरीत 
निर्णयातील रक्‍कम 
तरतूद 
a 2 3 a 
q श्री क्षेत्र देऊरवाडा संस्थान, देऊरवाडा २००.०० २०.०० 
ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
२ श्रीक्षेत्र चंद्रपूरी महाराज संस्थान, बेसखेडा, ता. २००.०० २०.०० 
चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
३ | at क्षेत्र तुलसामाता संस्थान मंदिर, घाटलाडकी, २००.०० २०.०० 
ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
४ श्री संत गुलाब महाराज संस्थान, शिरजगाव बंड, 200,00 20,00 
ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.१२२(भाग-१)/यो-६ दि. १३ एप्रिल, 2023 


५ jal क्षेत्र गुलाब महाराज संस्थान, माधान, २००.०० २०.०० 
ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
६ श्रीक्षेत्र शिरिजगाव कसबा, ता. चांदूरबाजार, जि. २००.०० २०.०० 
अमरावती 
एकूण रक्‍कम १२००.०० १२०.०० 


०२. तरी, वरील १ ते ६ येथील तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयांच्या कामांबाबत संदर्भिय 
शासननिर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात करण्यात यावी. तसेच, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी 
तातडीने वरील तीर्थक्षेत्रांचा वितरीत निधी रू.१२०.०० लक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर 
यांना वर्ग करावा. 

०३. सदर WMA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥0१959॥॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१२१०५२०४३६२० 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e4 
G O N YA 50b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b2 

0, 

pseudonym=C66B420751C8769D6522572 

24AF3DC28B2BA4FF1, 

seri 


jalNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7F 
VA LV | ECF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6 
0408६६7६0६, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.04.13 13:01:37 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 
) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
) Fea tera वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
पौ अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
) 
) 
) 
) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर, अमरावती. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमतावती. 

नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय - १५, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१० कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग 
११ निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


